मिरकरवाडा ता. व जि. रत्नागिरी मत्स्यबंदराच्या 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१११७/प्र.क्र.१३ /पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जुले, २०२४ 


१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.मत्स्यवि २०११/प्र.क्र.२४६/पदुम-१४, दिनांक २४ 


जुले, २०१३. 


२) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचे पत्र क्र.ममेबरे/मुकाअ/अभि-३/मिरकरवाडा टप्पा 


क्र.२/२३२५, दिनांक १९/०७/२०२२ 


AN 
~~ 


२७/०९/२०२२. 


-2> 


११/०८/२०२३ 


o~ 
— 
~~ 


५/५७२६, दिनांक 92/92/2023. 


४ 4881 
प 


बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

मिरकरवाडा ता. व जि. रत्नागिरी येथील मत्स्यबंदराच्या बांधकामास केंद्र शासनाने 
रु.७१.८० कोटी इतक्या तर राज्य शासनाने रु.७४.६९ कोटी इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता fess} आहे. सदरचे काम महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्डामार्फत कार्यान्वित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत अंमळबजावणी 
करण्यात येणाऱ्या मिरकरवाडा मत्स्यबंदराचा विकास करणे या कामातील CWPRS, पुणे 
यांनी सुचविल्यानुसार आराखड्यातील लाटरोधक भिंतीच्या काटछेदात झालेल्या बदलानुसार 
केलेल्या कामास व त्यामुळे झालेल्या वाढीव खर्चास समितीने मान्यता दिली. त्यानुसार 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला असुन 
त्यानुसार रु.११३.७४ कोटी इतक्या रक्कमेच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने, मिरकरवाडा, ता.जि.रत्नागिरी येथील मत्स्यबंदराच्या 
बांधकामाच्या रू.११३.७४ कोटी इतक्या रक्कमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता 
देण्याबाबतच्या प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला असता 
व्यय अग्रक्रम समितीने त्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. सदर व्यय अग्रक्रम समितीच्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने, मिरकरवाडा ता. व जि. रत्नागिरी मत्स्यबंदराच्या बांधकामाच्या 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र.मत्स्यवि १११७/प्र.क्र.१३/पदुम-१४, दिनांक 
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांचे पत्र क्र.ममविम/अभि/७५५/२०२३, दिनांक 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचे पत्र क्र.मसाम/मुकाअ/अभि-३/मिरकरवाडा मत्स्यबंदर-४/०1- 


वित्त विभागाचे क्र.व्यंअस/२०२४/प्र.क्र.६१/अर्थ-२, दिनांक ११ जुले, २०२४ रोजीचे 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१११७/प्र.क्र.१३ /पदुम-१४ 


रू.११३.७४ कोटी इतक्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय देणेबाबतच्या प्रस्तावास 
मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

मिरकरवाडा ता. व जि. रत्नागिरी मत्स्यबंदराच्या बांधकामाच्या रू.११३.७४ कोटी 
(रूपये एकशे तेरा कोटी चौऱ्याहत्तर लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय 
मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. मिरकरवाडा ता. व जि. रत्नागिरी मत्स्यबंदर विकसित करण्याकरिता रू.११३.७४ 
कोटी इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकातील नमूद बाबनिहाय खर्चाचा तपशील 
खालीलप्रमाणे:- 


अ.क्र बाबी रक्‍कम 

।१__ | मुळ अंदाजपत्रकातील उर्वरित बाबी १८,६७,३३,४१७ 

2 अधिक ९.३० टक्के जादा दराने १,७३,६६,२०८ 

३ अधिक ७ टक्के भाववाढ १,३०,७१,३३९ 

४  । उर्वरित बाबी पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक रक्‍कम २१,७१,७०,९६४ 

५ अधिक यापूर्वीची भाववाढ १,५३,०२,९५१ 

६ | PWD मार्फत राखून ठेवण्यात आलेली सेंटेज चार्जेची | ५,४७,००,००० 

रक्‍कम 
७  । यापूर्वी कामावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च ७८,६८,६१,६११ 
एकूण (४--५--६--७) १०७,४०, ३५,५२६ 

९ अधिक ५ टक्‍के सेटेज चार्जस ५,३७,२,७७६ 

१० अधिक १८ टक्के GST सेटेज चार्जेस ९६, ६९,९२० 

छतो GST सहित सेटेज चार्जस (९--१०) §533,89,688 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता (८--११) ११३,७४,२७,२२२ 


३. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४. तसेच योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७४७ तत्वे, 
वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक 
सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पूर्तता करणे 
आव्यक राहील. 

५. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने ज्या बाबींवर खर्चाची मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्याच बाबींवर खर्च होणार असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१११७/प्र.क्र.१३ /पदुम-१४ 


६. हे आदेश व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ३ जुले, २०२४ रोजी पार पडलेल्या 
बैठकीमधील मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या क्रमांक ASB २०२४/प्र.क्र.६१/अर्थ-२, दिनांक 
११ जुले, २०२४ रोजीच्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/.॥॥१90॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२३१६२९२९३७०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR MAHADEO JAKHATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2. 


-5.4.20=83112e1445917d0a2 1 fbab36d7cOff4 1 e09863c93a2e62ea 
st=Maharashtra, 


1b0c01da16b7a161, postalCode=400032, st: 


, St=Mahi 
JAKHA T E serialNumber=032A6ACBFD529D66DD76E26EAB14B28C6DD07D2 
F776E529B44BA2CB45324C503, cn=KISHOR MAHADEO JAKHATE 


Date: 2024.07.23 16:41:20 +05'30' 


(fer. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) अपर मुख्य सचिव (मत्स्यव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 
आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
सह आयुक्‍त (सागरी/निमखार/भूजल), आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई 
१०) प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई 
११) उपसंचालक (सागरी), आयुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई 
१२) सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी 
१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
) 
) 
) 


£59) 


S 


SS 


vo 


१४) वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई 
१५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवडनस्ती (पदुम-१४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


